राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी 
०६/०४/०२ दुधाळ संकरीत गायी/ म्हशींचे गट 
वाटप करणे या नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय 
सर्वसाधारण अनुसुचित जाती उपयोजना व 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत योजनेस प्रशासकीय 
मंजूरी प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन पूरकपत्र क्र.राज्ययो-२०१२/प्र.क्र.१५९ (भाग-१)/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :-१. कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. राज्ययो-२०१२/प्र.क्र.१५९/पदुम-४, दि.३०.१०.२०१५ 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.पश्षुधन-३/प्र.क्र.९७/ 
६८४६-४७/२०१८/पसं-१३, दि.२३.०८.२०१८. 
शासन पूरकपत्रक : - 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वाचा-१ येथील शासन 
निर्णयातील पृ.क्र.२ वरील लाभार्थी निवडीचे वाढीव निकष अ.क्र.३ नंतर पुढीलप्रमाणे वाचावेत. 
४. अर्जदाराकडील सर्व गायवर्ग व AHN दुधाळ जनावरांची नोंदणी पश्ुसंवर्धन विभागाकडील इनाफ 
कार्यक्रमांतर्गत केळेळी असणे आवश्‍यक आहे. 
५. अर्जदाराने प्रजननक्षम गायी- म्हशींना कृत्रिम रेतन केल्याची नोंद करणे आवश्‍यक आहे. 
६. अर्जदाराकडील एक वर्षावरील सर्व वळू व रेडे यांचे खच्चीकरण केळेळे असणे आवश्‍यक आहे. 
७. अर्जदाराकडील सर्व गायवर्ग, म्हैसवर्गीय जनावरे तसेच शेळ्या-मेंढ्या यांना शासकीय 
दवाखान्यामार्फत केलेल जाणारे सर्व रोगप्रतिबंधक लसीकरण केलेले असणे आवश्‍यक आहे. 
८. अर्जदाराने त्याचेकडील जनावरांची आरोग्य पत्रिका अद्ययावत ठेवणे आवश्‍यक आहे. 
सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१८१०१२१२५७३३६४०१ आहे. सदर झासन पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


Sh . R क d Digitally signed by Shri Ravind 
DN: c=IN, ०७५ it Of Mah. htt =At Ht 
Wl RaVINara Se 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069b66 
1¢3f9cd6fd67e55000ce92, =Shri Ri 
G (1 rav Date: 2018.10.12 12:59:39 +05'30' 
(रविंद्र गुरव) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः राज्ययो-२०१२/प्र.क्र.१५९ (भाग-१)/पदुम-४, 


३. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक. 

४. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

५. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मध्यवर्ती कार्यालय 

६. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

९. मुख्य सचिवांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.सचिव, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.आयुक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७.जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१८.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१९.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२०.प्रादेशिक सह आयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 

२१.विधिमंडळ ग्रंथालय (१० प्रती) 

२२.उप संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, 
औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती. 

२३.जिल्हा Waa उपायुक्‍त (सर्व) 

२४.जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२५.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

२६.निवडनस्ती पदुम-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


